राज्यातील अशासकीय अनुदानित व्यावसायिक शिक्षण 
व प्रशिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी वरील व्याज 
प्रदानांची रु. ६९,०८.६७ लाख इतकी रक्कम पुस्तकी 
समायोजित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हीओसी-२०२३/प्र.क्र.१३९/कौशल्य-२ 
खोली क्र. ४३५, ४ था मजला (विस्तार इमारत), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२४ 


वाचा : १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हीओसी-२००९/(२२३/०९) व्यशि -४, 

दिनांक २६/०५/२०१० व दिनांक २३/०२/२०२१ 

२. कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग शासन निर्णय क्र. 
अर्थसं२४११/२०१५/प्र.क्र. १३०/व्यशि-२ दि. १५/०२/२०१८ 

३. वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक : पुरक-२०२३/प्र.क्र.७६/अर्थ-३, 
दिनांक 24/90/2023. 

४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सचालनालय, मुंबई यांचे 
दिनांक २७.१०.२०२३. 

५. अनौ.सदर्भ क्र. २५/२०२३/ व्यय -६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक ०८/११/२०२३. 


प्रस्तावना : 


पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम व +2 स्तरावरील व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या अशासकीय 
अनुदानित तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्रे व कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची 
वेतन देयके व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम आहरीत करणे, उचल करणे व अंतिम प्रदान करणे 
इत्यादीबाबतची कार्यपध्दती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक २६/०५/२०१० च्या शासन 
निर्णयन्वये निर्धारित केळेळी आहे. त्यानुसार राज्यातील राज्यातील अशासकीय अनुदानित 
व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांतर्गत कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या सन २०२३- 
२४ या कालावधीत जमा होणाऱ्या रकमेवरील व्याज प्रदानासाठी सन २०२३ च्या हिवाळी 
अधिवेशनामध्ये रु.६८,०८.६७ लाख इतकी रक्कम पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आली आहे. 
त्यास अनुसरून पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः PirA-2023/H..93°8/Plaea-2 


शासन निर्णय : 


राज्यातील अशासकीय अनुदानित व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील शिक्षक व 
शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज 
प्रदानासाठी सन २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेला 
रु.६८,०८,६७,०००/- इतका निधी व अर्थसंकल्पीत केळेला रु.१,००,००,०००/- इतका निधी एकूण रु. 
६९,०८,६७,०००/- (अक्षरी रूपये एकोणसत्तर कोटी आठ लाख सदुसष्ठ हजार केवळ) इतकी रक्‍कम 
या शासन निर्णयाद्वारे महाळेखापाल, मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र यांचेकडे पुस्तकी समायोजनाद्वारे सुपूर्द 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रादेशिक कार्यालयाचे नाव रू. लाखात 

aa मुंबई रु. ७८९७:१ 

2 पुणे रू.१५,७९.१९ 

३ नाशिक रू.९,०३.५४ 

४ औरंगाबाद रू.१२,१४.२४ 

षु अमरावती रू.१४,८४.५७ 

g नागपूर रू.८,३०.८४ 
एकूण रू.६९,०८.६७ 


२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी तसेच सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, 
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय यांनी उपरोक्त व्याजाच्या रकमेचे समायोजन करून 
अभिलेखांकित करण्याची व नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्यांत यावी. 


३. राज्यातील अशासकीय अनुदानित व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील शिक्षक व 
शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज 
प्रदानासाठी रु.६९,०८.६७ लाख ( अक्षरी रुपये एकोणसत्तर कोटी आठ लाख सदुसष्ठ हजार फक्त) 

इतकी रक्‍कम खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 


मागणी क्रमांक झेडए-०१, 
मुख्य लेखाशिर्ष २०४९ ,व्याज प्रदाने 

०३ अल्पबचत, भविष्य निर्वाह निधी इत्यादीवरील व्याज 

१०४ राज्य भविष्य निधीवरील व्याज इतर संकीर्ण भविष्य निर्वाह निधी व्याज, 

(००) (०१) अनुदानित अशासकीय व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी वरील व्याज (२०४९ २५८७) या लेखाशिर्षाअंतर्गत ४५, व्याज (भारित) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२३/प्र.क्र.१३९/कौडाल्य-२ 


४. 


सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग अनौ. संदर्भ क्रमांक २५/व्यय-६, दिनांक ०८/११/२०२३ व 


वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.पूरक-२०२३/प्र.क्र.७६/अर्थ-३, दिनांक २५/१०/२०२३ ला अनुसरून 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२०११५४४२१७८०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINOD VISHWANATH CHAUDHARI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL‘ 


५ 
S 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d3a61cf46d54b669ba9f5d9ba4f32dd8ed54a7ea64e7d 1483ae3 
25db5b8a3005, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


C H A U D ) H A RI serialNumber=8933E1 5B4DBF1243939DE4EFCC94AD1431E1DES6B3F2F 
32F01837980F363FA8D, cn=VINOD VISHWANATH CHAUDHARI 


Date: 2024.02.01 15:44:55 +05'30' 


(विनोद वि. चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, पुणे 

सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
कार्यालय, (संचालनालयामार्फत) 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्‌अ्‌ राज्य, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

कार्यासन अधिकारी, (प्रशा-३), कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे 
वरिष्ठ स्वीय सहायक. 


९. निवड नस्ती (कौडाल्य-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


